अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) संवर्गातून 
मुख्य अभियंता (यांत्रिकी) संवर्गामध्ये 
तात्पुरती पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एसएलएस २०२३/(४१२)/२३)/आ (वर्ग-१) 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०५ ऑगस्ट, २०२४ 


शासन आदेठा 


जलसंपदा विभागातील अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) (वेतनश्रेणी 5-२५ (७८८००-२०९२००)) या 


पदावर कार्यरत असलेले श्री.जितेंद्र मधुकर गंटावार (भ.ज.ब.) (ज्ये.क्र.४) यांना सन २०२३-२४ या निवडसूची 


वर्षात पदोन्नतीसाठी उपलब्ध झालेल्या मुख्य अभियंता (यांत्रिकी) (वेतनश्रेणी एस-२९ (१३११००-२१६६००) 


या संवर्गातील रिक्‍त पदावर सेवाज्येष्ठतेनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून, त्यांची 


पदस्थापना मुख्य अभियंता (यांत्रिकी, जलसंपदा विभाग, नाशिक या पदावर करण्यात येत आहे. 


> 


सदर पदोन्नती खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे : 


सदर तात्पुरती पदोन्नती मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील रिट याचिका क्र. २७९७/२०१५ मध्ये 
दि.०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात 
दाखल केलेल्या व प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहील. 
सदर पदोन्नती ही, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिका (स्टॅप) 
क्र.१०८७६/२०२१ व रिट याचिका (स्टँप) क्र.१०८७८/२०२१, तसेच इतर याचिकांमध्ये होणाऱ्या 
अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील. 
श्री.गंटावार यांची सदर पदोन्नती ही अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) संवर्गाच्या अंतिम ज्येष्ठतेच्या व 
त्यामध्ये होणाऱ्या बदलांच्या अधिन राहील. सदर तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे श्री.जि.म.गंटावार यांना 
पदोन्नतीच्या दिनांकापासून ज्येष्ठतेचा हक्क मागता येणार नाही. 
श्री.गंटावार यांनी या आदेशाच्या दिनांकापासून तीस दिवसांमध्ये मुख्य अभियंता (यांत्रिकी) पदावर 
रुजू होणे आवश्‍यक आहे . 


शासन आदेश क्रमांकः एसएलएस २०२३/(४१२)/२३)/आ (वर्ग-१ 


३. सदर आदेशानुसार श्री.जि.म.गंटावार हे पदोन्नतीच्या पदावर कोणत्या दिनांकास रुजू झाले याबाबत 


संबंधित कार्यालयाने शासनास doesticlass1.wrd@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरीत 
अवगत करावे. 


४. श्री.गंटावार यांनी मुख्य अभियंता (यांत्रिकी) पदावरील तात्पुरती पदोन्नती न स्विकारल्यास सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१५/ प्र.क्र. ३०३/का-१२, दि.१२.०९.२०१६ अन्वये 
आवरयक कार्यवाही करण्यात येईल. 


ष्‌. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०८०५१८१३५६१७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. तसेच सदर शासन आदेश जलसंपदा विभागाच्या 
https://wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरही उपलब्ध करण्यात आलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by UDDHAV १७४५१) DAHIPHALE 
DN: ERNMENT OF MAHARASHTI WATE! 
DEP, 
}08f02108527986e098a 


FBSC4CA32ABODC1A2E 
DHAV RABHAJI DAHIPHALE 


2g 
pad 


(उद्धव दहिफळे) 
झासनाचे सह सचिव 


प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

३. मा. उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई - 32 

४. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

६. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

७. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

८. सचिव (लाक्षेवि) / सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
९.सर्व कार्यकारी संचालळक/ महासंचाळक, जलसंपदा विभाग. 

१०.सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

११. सर्व अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग. 

१२. श्री.जितेंद्र मधुकर गंटावार, अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), यांत्रिकी मंडळ, नांदेड 
१३. संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१४. कार्यासन आ(वर्ग-१ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


